सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २६ ] 


शुक्रवार , दिनांक १६ जून २०१७ : ज्येष्ठ २६ , शके १९३९ 


[किंमत ० .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


अधिकारानुसार प्रत्यक्ष निवडणूक घेवून नवनिर्वाचित २५ सदस्यांच्या 
नावांची यादी सादर केलेली आहे. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा रोड , 
हुतामा राजगुरू चौक , 
मुंबई - ४०० ०३२ . 


आणि ज्याअर्थी, संदर्भाधीन शासन निर्णय दि . १६/ ०२ / २०१५ मध्ये 
नमुद असलेल्या व ज्यांची मुदत समाप्त झालेली नाही अशा ४ सदस्यांसह 
सदर २५ नवनिर्वाचित सदस्यांचा समावेश औरंगाबाद प्रवेश महानगर 
नियोजन समितीवर करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन समितीवर नियुक्त करावयाच्या 
नियुक्तीपैकी मोठे निर्वाचन क्षेत्रावर १९ व ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रावर 
नियुक्त करावयाच्या ६ नवनिर्वाचित सदस्यांची सोबत जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे 
नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता . 


वाचावा :- समक्रमाकाचा शासन निर्णय नगर विकास विभाग 

दि . १६/ ०२/ २०१५ 
महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे ) ( तरतुदी 
पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम , १९९९ 

शुध्दीपत्रक 
क्र . एमपीसी : २०१२/ ६१९/ प्र.क्र . १३२ ( भाग-२ )/ १२ / नवि - ३० . 

ज्याअर्थी, ७४ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने , संदर्भाधीन शासन 
निर्णय दि . १६/ ०२/ २०१५ औरंगाबाद प्रदेश महानगर नियोजन क्षेत्राकरीता 
महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे . 


त्याअर्थी, उक्त नियोजन समितीवर नियुक्त करावयाच्या सदस्यांची 
नावे जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे या जोडपत्रकाद्वारे ( Addendum) प्रसिध्द 
करण्यात येत असून मूळ शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६/ ०२/ 
२०१५ मधील महानगर नियोजन समिती मध्ये त्यांचा समावेश करण्यात 
येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगर नियोजन समिती वरील मोठे निर्वाचन 
क्षेत्रामधील १९ सदस्य व ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रामधील १० सदस्यांपैकी ६ 
सदस्य याप्रमाणे एकूण २५ सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने 
सदर २५ सदस्यांच्या प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमास शासनाने मंजूरी 
दिलेली होती . 


२. यासंबधीच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय दि . १६/ ०२/ २०१५ मध्ये 
समाविष्ट असलेल्या पदसिध्द तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे कार्यकारी 
अधिकारी विशेष निमंत्रित व्यक्ती, नागरी पायाभूत सुविधा, नागरी परिवहन , 
पर्यावरण यातील तज्ञ यांच्या नेमणूकीत कोणताही बदल नसून तत्संबधीचे 
भत्ते व अन्य तरतुदी यामध्ये कोणताही बदल करण्यांत आलेला नाही . 


आणि त्याअर्थी, विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग यांनी त्यांना 
महाराष्ट्र महानगर नियोजन अधिनियम , १९९९ मधील तरतुदीप्रमाणे असलेल्या 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


संजय सावजी, 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ जून २०१७ : ज्येष्ठ २६, शके १९३९ 

भाग १ - अ असाधारण 
परिशिष्ट 

औरंगाबाद महानगर नियोजन समिती 
( शासन निर्णय क्र . एमपीसी - २०१२/ ६१९/ प्र.क्र . १३२/( भाग- २)/ १२/ नवि -३० , दि . ०३/ ०६/ २०१७ ) 
मा . मुख्यमंत्री 

अध्यक्ष 
( एक ) निवडून आलेले सदस्य 
अ ) मोठे निर्वाचन क्षेत्र 


सदस्य 


सदस्य 


سه 


१ . अब्दुल म . नाविद अब्दुल रशिद 
२. आमले रावसाहेब राधाकिसन 

खान अय्यूब म . हुसेन खान 

खान नसरीन बेगम समद यार खान 
५ . खान फेरोज मोईनुद्दीन 


सदस्य 


ه 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


६ . खैरे सचिन सुर्यकांत 
७ . जगताप कमलाकर शामराव 
८ . ढगे गंगाधर नामदेव 


सदस्य 


५१५९१, राहुल नगर , मेनरोड जवळ औरंगाबाद 
माऊली निवास , गल्ली नं . ०२ , जुने पडेगांव , औरंगाबाद . 
१ - १० - १३, हर्षनगर , सुपर मोटार ड्रायव्हिंग स्कुल समोर , औरंगाबाद . 
कोतवालपुरा , गरमपाणी , औरंगाबाद . 
घ . क्र . ८ / २/ १५ बुक्कलगुडा , शहागंज निजामोद्यीन रोड बनमिया 
दर्गाच्या मागे, औरंगाबाद . 
शिवसदन मछली खडक , औरंगाबाद . 
मुकुंदवाडी , एन - २, सिडको, औरंगाबाद . 
छकुली निवास , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा जवळ , 
जयभिमनगर घाटी रोड , औरंगाबाद . 
नगारखाना गल्ली लाली व्हीला , औरंगाबाद. 
बालाजी नगर , बालाजी मंगल कार्यालया समोर औरंगाबाद . 
आर- २७, एम -६९ , एन-९ , प्रतापगडनगर , सिडको , औरंगाबाद . 
भिमनगर , भावसिंगपुरा , औरंगाबाद . 
बाबुरावदुर्गा निवास , मारोती मंदिरा समोर खोकडपुरा , औरंगाबाद . 
नारेगाव , औरंगाबाद . 


सदस्य 


९ . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


तनवाणी राजु लेखराज 
१० . तुपे त्र्यंबक गणपत 
११ . देशमुख माधुरी मिलींद 
१२. निकाळजे आशा विजय 
१३. भादवे रामेश्वर 
१४ . मलके गोकुळसिंग संपतसिंग 
१५. राठोड प्रमोद प्रल्हाद 
१६. वैद्य रेणूकादास ( राजू) दत्तोपंत 
१७. शिंदेकिर्ती महेंद्र 
१८ . सिददीकी नासेर तकीउददीन 
१९ . सुरे सिताराम ईसराम 
ब ) लहान नागरी निर्वाचन क्षेत्र 


प्लॉट क्र . १२६, एन -३ , सिडको , औरंगाबाद . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


प्लॉट क्र . ०६ रेणुका कृपा, न्यु श्रेयनगर , औरंगाबाद . 
घ . क्र . १९ - २० , सुलोचना विहार , नागेश्वरवाडी, औरंगाबाद 
घ . क्र . १-२४- २५ गणेश कॉलनी, औरंगाबाद . 
प्लॉट क्र . ४ , सुरेवाडी, हर्सल , औरंगाबाद . 


सदस्य 


सदस्य 


रिक्त 


सदस्यत्व पदाची मुद्दत समाप्त 
झालेली आहे . 


नगरपरिषद सदस्यांमधून एकाची निवड करण्याबाबत निवडणूक 
झाली नसल्याने सध्या पद रिक्त आहे . 


क ) ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र 


F 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


काकडे अमोल तेजराव 
काळे नर्मदा ताराचंद 
फुलाबाई गोरसिंग बिघोत 
शिंदे संजय उत्तमराव 
शेख निसार शेख नबी 
शेख सोफिया बेगम अहेमद 


मु . पोखरी, पो . पळशी, ( शहर ) ता . जि . औरंगाबाद . 
मु . पिसादेवी, पो . पळशी, ता . जि . औरंगाबाद. 
मु . हिरापूर, पो . वरुडकाझी , ता . जि . औरंगाबाद . 
मु . झाल्टा, पो . चिकलठाणा , ता . जि . औरंगाबाद. 
मु . पिरवाडी , पो . वरझडी, ता . जि . औरंगाबाद . 
मु . पो . कागजीपुरा , ता . खुलताबाद , जि . औरंगाबाद . 


- 


सदस्य 


सदस्य 


5 


सदस्य 


दि . ०३/ ०६/ २०१७ 


संजय सावजी , 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ जून २०१७ : ज्येष्ठ २६ , शके १९३९ 


प्र . नगर सचिव , लातूर शहर महानगरपालिका याजंकडून 


आदेश 


महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम , 
२०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल चनवडे , 
प्र . नगर सचिव , लातूर शहर महानगरपालिका या प्रकटनाद्वारे असे 
जाहिर करतो की , लातूर शहर महानगरपालिकेच्या दिनांक २२/ ०५ / 
२०१७ रोजीच्या विशेष सभेमध्ये ठराव क्र . ३ अन्वये खालील ५ सदस्यांची 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड केलेली आहे . 


जा . क्र ./ लाशमनपा/ न . स ./ ६०२७ / २०१७- १८ . - मा . उपसचिव 
नगरविकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक बीएनएम / ५००७/ २३२ / 
प्र .क्र . ६१/ ०७ / नवि ३२, दिनांक २८/ ०२/ २०१२ अनुसार महाराष्ट्र 


अनुसूची 


महानगरपालिकेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


पत्ता 


लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


१ . घावटी चॉदपाशा बाशुलाल 
२ . पाटील पुनित शिवराज 


३. मगे गुरुनाथ श्रीशैलप्पा 


रियाज कॉलनी , अंबाजोगाई रोड, लातूर . 
तिरुपती कॉम्पलेक्स , देशपांडे कॉलनी , 
औसा रोड , लातूर . 
४, प्रगती नगर , एल. आय . सी . कॉलनी , 
खोपेगाव रोड , लातूर . 
कोयना सबस्टेशनरोड , लातूर . 
जुना औसा रोड , तुळजाभवानी नगर, लातूर . 


४ . पाठक प्रकाश कमलाकरराव 
५ . अनंत नवनाथ गायकवाड 


लातूर , ०१ जून २०१७. 


सुनिल चनवडे , 

प्र . नगर सचिव , 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर . 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


